विधानमंडळाच्या डिसेंबर, 2020 च्या अधिवेशनात 
पुरवणीद्वारे मंजूर झालेल्या तरतुदींचे विवरण. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.२५/अर्थ-१ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२. 
तारीख: १५ मार्च, २०२१ 

वाचा : 

१) शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२०/प्र.क्र.११९/अर्थ-३, दिनांक ०३.११.२०२०. 

२) शासन परिपत्रक क्रमांकः क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दिनांक २२.१२.२०२०. 


शासन निर्णय 


सन २०२०-२०२१ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १४.१२.२०२० रोजी विधानमंडळास 


सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास विधानसभेने मान्यता दिली असून दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी 


संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा. 


राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम २०२० (सन २०२० 


चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दि.१७.१२.२०२० 


यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आळे आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार उपरोक्त अधिनियमात दर्शविल्याप्रमाणे या 


विभागाशी संबंधित मंजूर अर्थसंकल्पित तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे या विभागाच्या 


अधिपत्याखालील नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


३. पुरवणी मागण्या वितरित करताना वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार व संदर्भाधीन 


परिपत्रातील सुचनांचे पालन करुन नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. तसेच, संदर्भ क्र. २ मधील 


सुचनांनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर सदर पूरक मागणी वित्त विभागाच्या अटींच्या 


व STATA पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर केल्या असतील तर त्या अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित 


कार्यासनाची राहील. वितरित निधीचे मासिक ताळमेळ घेण्याची जबाबदारीही आहरण व संवितरण 


अधिकाऱ्यांवर राहील, याची नोंद घ्यावी. 


४. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.२५/अर्थ-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१७२५३७१२०९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW A LO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. क Digitally signed by Shrinivas Bhagvanrao Mokalikar 

S h [। n IVa S NECN, pairks Of Maharashtra, 
ou=Housing Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

B h a g Va n ra 0 2.5.4.20=492dca985d041dcc3804f67582578431el1b5a 

मी 3dd1c3ba9b38445312a2bad3125, cn=Shrinivas 

Bhagvanrao Mokalikar 

M O ka | | ka r Date: 2021.03.15 त +05'30' 

(श्रीनिवास मोकलीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई-२० 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), नागपूर-१. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई-२१. 

निवासी लेखा परीक्ष अधिकारी, मुंबई -२१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पु), मुंबई ४०००५१. 


७. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 


Su 


प्राधिकरण, वांद्रे (पु), मुंबई ४०००५१. 


. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू), 


मुंबई ४०००५१. 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, झोपनि-२, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१७, अर्थोपाय शाखा आणि व्यय-३ मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवड नस्ती (अर्थसंकल्प कार्यासन) 


एृष्ठठ पैकी ? 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.२५/अर्थ-१ 


विवरणपत्र 


डिसेंबर २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेल्या पूरक मागण्या 


शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२०/प्र.क्र. २५/अर्थ-१, दिनांक १५ मार्च, २०२१. 


बाब 
क्रमांक 


संबंधित 
कार्यासन 


थोडक्यात विषय 


लेखाशीर्ष 


नियंत्रक अधिकारी 


उपलब्ध होणारी रक्‍कम 
(रुपये) 


१६४ 


झोपनि-२ 


अपर जिल्हाधिकारी 
(अतिक्रमणे /निष्कासन) 
पूर्वी उपनगरे यांच्या 


मागणी क्र. क्‍्यू-३ 
२२१६, गृहनिर्माण 
(०३) (०७) अपर 


कार्यालयासाठी भाडेपट्टी व 
कर यासाठी निधी 


जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे 
/निष्कासन) पूर्व उपनगरे 
(दत्तमत) (अनिवार्य) 
१४, भाडेपट्टी व कर 


अवर सचिव 
(झोपनि-२) 


५४,९०,०००/- 


पृष्ठ 3 पळी 3 


